गृह (परिवहन) विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी बदली (सन २०२०) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हिडी ०८२०/प्र.क्र.१४७ (३)/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १० नोव्हेंबर २०२० 


शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) (दोन) व कलम ४(५) मधील 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
Fa | २ ३ ae ae 
१. | श्री. श्रीकृष्ण नकाते औरंगाबाद परभणी 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 
३. संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

सदर शासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११०१८२८५१४८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by KADAM DATTATRAY HANMANT 


lly 
KA DA M DA TT A T RAY 2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f094663515273 


(OME DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 


INumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba57b0d277F11 


H A N M A N T 970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAl 
DATTATRAY HANMANT 


Date: 2020.11.10 19:19:25 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हिडी ०८२०/प्र.क्र.१४७ (३)/परि-४ 


३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे). 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

qo, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

११.संबंधित सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

१२.निवडनस्ती (परि ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


